राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान वितरित 
करण्यास मंजुरी बाबत सन २०१८-१९. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ३० ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७६/का.९, 

दि. १८ जून, २०१५ 

२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.५/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 

3) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०१८ / प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दि. ०२ एप्रिल, २०१८. 

४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.५०/का.९, 
दि. १८ जून, २०१५ 

शासन निर्णय :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये ही योजना सन २०१५-१६ या वर्षात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि. १८ जून, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या 
शीर्षाखाली परिच्छेद (ब) (॥) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. 
त्यानुसार मा. खासदार व आमदार यांच्या प्रस्तावांना महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायत 
हद्दीमध्ये कामाच्या संख्येची मर्यादा एकापेक्षा जास्त परंतू प्रति काम प्रति काम प्रति वर्षी महानगरपालिकेस 
कमाल रु.४० लक्ष, "अ" वर्ग नगरपालिकेस कमाल रु.३० लक्ष, “ब" व "क" वर्ग नगर पंचायतींना असू 
शकेल, अशी तरतूद आहे. मा. खासदार व आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायत यांचे प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन२०१८-१९या आर्थिक वर्षात नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता रु.२६,४०,००,०००/-(अक्षरी 
रूपये सव्वीस कोटी चाळीस लक्ष फक्त) एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक दि. ०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रथम नऊ महिन्यांकरिता (डिसेंबर,२०१८ अखेर) 
अर्थसंकल्पित निधीच्या ७० टक्के निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे एकूण मूळ 
अर्थसंकल्पित रु.२६,४०,००,०००/-(अक्षरी रूपये सव्वीस कोटी चाळीस लक्ष फक्त) तरतूदीच्या Wo टक्के 
म्हणजे रू.१८,४८,००,०००/- ( अक्षरी रूपये अठरा कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष फक्त) एवढा निधी डिसेंबर, 
२०१८ अखेर पर्यंत उपरोक्त बाबींकरिता वितरणास उपलब्ध होते. त्यापैकी दि.०८ मे,२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर जिल्हाकरिता एकूण रुपये ३०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित रु.१८,१८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठरा कोटी अठरा लक्ष 
फक्त) अनुदाना पैकी सन २०१८-१९या आर्थिक वर्षाकरिता निधी मिळण्यासाठी मा. मंत्री/ राज्यमंत्री/ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


खासदार / आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना 
महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत हद्दीमध्ये कामाच्या प्रस्तावांना शासन मान्यतेने या हासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत एकूण 
रु. १०,३३,००,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये दहा कोटी तेहतीस लक्ष फक्त) एवढा निधी मंजूर 
करण्यात येत आहे. सदर निधी संबधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगर पंचायत ज्या जिल्हयांमध्ये 
स्थित आहेत, त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी याना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका/ नगरपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान 
वितरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, 
याची शहानिशा व खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले 
असल्यास त्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे 
अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात सदर योजनेतील 
इतर काम करणे WEY नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासनाच्या कोषागारात तात्काळ जमा 
करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून 
प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी 
संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत यांना सुपूर्द करण्यात यावा. तसेच सदर कामे 
महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्या बांधकाम विभागामार्फत रितसर करुन घेण्यात यावीत. 


३. राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार ज्या विवक्षित 
प्रयोजनासाठी निधि मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुदान 
वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना सहा महिन्यांच्या 
कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या 
शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी अल्पसंख्याक विकास 
विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महानगरपालिका / 
नगरपालिका /नगरपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 


४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यलेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७ अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१३१) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील अनुक्रमे दि.२ एप्रिल,२०१८ रोजीच्या 
परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


प्रति, 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०३०१३०५५३८३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


D n es h M be 0. ret bern poke Maha ae 0 
S O n a Va n e ठका पाया 249D39EC14A54419D 
(दि. मा. सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


संबंधित विभागीय आयुक्‍त, 


१०.आयुक्‍त, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

११. संबंधित जिल्हाधिकारी, 

१२.आयुक्त, संबंधित महानगरपालिका, 

१३.मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 

१४.मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
१६.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७.निवडनस्ती ( का-९) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. क्षेविका -२०१८ /प्र.क्र. ८३/का.९, 
दि. ३० ऑक्टोबर , २०१८. 


परिशिष्ट - "अ' 


महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक बहुलनागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्र विकास कार्यक्रम महानगरपालिका 
/नगरपालिकांचे जिल्हानिहाय निधी वितरणाचे विवरणपत्र. 


जं 


जिल्हा 


म.न.पा./ 
न.पा./नपा 


कामांचे नांव 


मंजूर निधी 
(रूपये) 


मुंबई उपनगर 


वांद्रे (पूर्व) 


नौपाडा कब्रस्तानचे दुरुस्ती करणे, कब्रस्तान मध्ये 
दिवाबत्तीची सोय व पेव्हर wind काम व 
कब्रस्तानचे सुशोभीकरण करणे. 


५० लक्ष 


मदनी मस्जिद, नुरगी चाळ, रजा जामा मस्जिद 
क्रॉस रोड, अनंत कान्हेकर मार्ग, बेहरामपाडा 
चाळ येथे शौचालय, गटारे व पायवाटा बांधणे. 


३० लक्ष 


सांताक्रूझ (पूर्व) 


मस्जिद गल्ली, गोळीबार येथे शौचालय, गटारे व 
पायवाटा बांधणे 


२० लक्ष 


कांदिवली(पूर्व 


नालंदा सोसायटी नरसी पाडा येथे शौचालय 
पुर्नबांधणी करणे 


२४ लक्ष 


बोरीवली (पूर्व) 


जय अंबेमाता मंदिर, देवीपाडा येथे संभामंडप 
बांधणे 


२० लक्ष 


दहिसर (पूवी 


जय अंबे चाळ, Hed नगर, येथे शौचालय 
पुर्नबांधणी करणे 


६ लक्ष 


मालाड 


मनोरी गाव पाचधर Ia ते आली डिसोझा हाऊस 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे. 


१९ लक्ष 


मनोरी गाव, मनोरी कॉन्व्हेंट ते वेलंकिनी ग्रेटो 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे. 


मनोरी मार्केट रस्त्यावर सोलार दिवे बसविणे. 


गोराई कुलवेम चर्च ते कुलवेम गाव रस्त्याचे 
कॉक्रीटीकरण करणे. 


मनोरी गोराई रोड ते मद्रास माऊली क्रास 
पर्यंतच्या रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे 


मनोरी येथील जेम हाऊस ते जानी 
हाऊसपर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे 


मनोरी येथील व्हिक्टर हाऊस ते रिटा अरमेडा 
हाऊस पर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


मनोरी येथील पेट्रीक पापरी हाऊस ते फ्रान्सिस 
Ug हाऊस पर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण 
करणे 


& लक्ष 


मनोरी येथील मारिया भोकू हाऊस जवळ 
कॉक्रीटीकरण करणे 


& लक्ष 


मनोरी येथे मोजेस डिसोझा HS ते पाचधर मैदान 
पर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे. 


१० लक्ष 


बोरीवली 


सेट Marl ते गावदेवी पर्यंत पोईसर कांदीवली 
(पश्चिम ) येथे रस्ता व मल:निस्सारण वाहिनी 
बनविणे 


२५ लक्ष 


Ost फातीमा ते सेट sear पर्यंत, पोईसर 
कांदिवली (प.) येथे रस्ता व मल:निस्सारण 
वाहिनी बनविणे 


२५ लक्ष 


पोईसर अँन्थोनी रोड, बलामियॉ. चाळ येथे 
लादीकरण करणे 


3 लक्ष 


पोईसर चर्च लेन येथे लादी व गटार बनविणे. 


१० लक्ष 


पोईसर होली मैदान येथे गटार बनविणे. 


१५ लक्ष 


चंदावरकर रोड बोरीवली (प.) भाग्यनगर 
पगडीवाला इमारत येथे पायवाटेचे कॉक्रीटीकरण 
करणे 


१० लक्ष 


जांभळी गल्ली, बोरीवली (प.) जैन मंदिरजवळ रोड 
दुरस्त करणे व मल:निस्सारण वाहिनी टाकणे 
तसेच जेस्वाल निवास व दशरथ चाळ येथे पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे. 


२५ लक्ष 


ओम श्री गितांजळी नगर बोरीवली (प.) मधील 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 


२० लक्ष 


सांगली 


सांगली न.पा. 


शामरावनगर येथील मुस्लीम बिरादरी जामियात 
येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 


१० लक्ष 


सांगली 


पेठ भाग येथील मुस्लीम दफनभुमी येथे रस्ते व 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 


१० लक्ष 


खानापूर 
(विटा) 


विटा STENTS गट क्र.८१७ असणा-या गटार व 
साडंपाण्याची दोन्ही बाजूला कॉक्रीटीकरण गटार 
बांधणे 


१० लक्ष 


नंदुरबार 


शहादा न.प. 


खाटीक समाजासाठी शादीखाना बांधकाम करणे 


२५ लक्ष 


धुळे 


धुळे म.न.पा. 


सुर्यमंदीर ते हजार खोली भागात जाणा-या 
रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे 


२५ लक्ष 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


परभणी 


मानवत Bex 
(न.पा.) 


प्रभाग क्र.९ मधील अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये RAS 
रस्ता व गटार बांधकाम करणे व शोख बाबा यांच्या 
घरापासून ते रोडे कॉलनी पर्यंत सिमेंट रस्ता व 
गटार करणे 


२५ लक्ष 


पुर्णा न.पा. 


प्रभाग क्र.१० मध्ये तामटकर येथे ]ाब्बीर अन्सारी 
यांच्या घरापासून ते पठाण यांच्या घरापर्यंत 
सी.सी.रस्ता बांधकाम करणे 


१० लक्ष 


नाशिक 


नाठिक 
म.न.पा. 


मदिना चौक, येथील ख्रिश्चन कब्रस्थान मध्ये भित 
बांधणे 


१० लक्ष 


वडाळा गांव सर्वे नं.२ मधील कब्रस्थानच्या जागेत 
शेड बनविणे. 


१० लक्ष 


वडाळा गांव Ud नं.२ कब्रस्थानच्या जागेत रुम 
बांधणे. 


५ लक्ष 


चांदवड न.प. 


अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सभागृह बांधणे व 
अनुषांगिक कामे करणे 


१३ लक्ष 


देवळा 


अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सभागृह बांधणे व 
अनुषांगिक कामे करणे 


१२ लक्ष 


ठाणे 


कल्याण- 
डोंबिवली 
म.न.पा. 


प्रभाग क्रमांक 3५ Wie असलम पॅलेस ते डान 
हाऊस येथे गटार व पायवाट तयार करणे. 


१२ लक्ष 


प्रभाग क्र.११ बल्याणी येथील कब्रस्थान येथे छोटे 
रस्ते तयार करणे व सुशोभीकरण करणे. 


१३ लक्ष 


प्रभाग क्र. ३९ अशोकनगर परिसरात अंतर्गत 
रस्ता कॉक्रीटीकरण तयार करणे 


१० लक्ष 


प्रभाग क्र. ३९ अशोकनगर परिसरात पथदिवे 
बसविणे. 


२ लक्ष 


प्रभाग क्र.३९ अशोकनगर परिसरात गटार, 
पायवाटा व शौचालयाची दुरुस्ती करणे. 


3 लक्ष 


प्रभाग क्र. ४० शिवाजीनगर परिसरात अंतर्गत 
रस्ता कॉक्रीटीकरण तयार करणे. 


१० लक्ष 


अहमदनगर 


नेवासा न.पा. 


जैन मंदिराजवळ नालीचे बांधकाम व पेव्हर ब्लॉक 
करणे 


८ लक्ष 


ज्ञानमाऊली चर्चसमोरील ]ोडचे बांधकाम करणे. 


आशिक 


गुरुद्वारा मध्ये सुशोभिकरण करणे 


७ लक्ष 


अहमदनगर 
म.न.पा. 


नालेगांव सर्व्हे नं.२२१ आरक्षण क्र.२९६ मध्ये 
ख्रिश्चन दफनभुमीस संरक्षण भिंत बांधणे 


१० लक्ष 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


जालना 


बदनापूर न.प. 


अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये शादीखाना इमारत 
बांधकाम करणे 


१० लक्ष 


अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये ईदगाह येथे पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 


१० लक्ष 


अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये हायमास्ट लाईट 


बसविणे 


& लक्ष 


ae 


वर्धा 


हिंगणघाट 
ऱाहर 


अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये कब्रस्तानसाठी मुलभुत 
सुविधा निर्माण करणे 


२० लक्ष 


| 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर 
म.न.पा. 


प्र.क्र.४४ मंगेशकर नगर अंतर्गत जयप्रभा स्टुडिओ 
परिसर येथील अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ता 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 


१० लक्ष 


प्र.क्र.६९ तपोवन अंतर्गत सुधाकर जोशी नगर 
झोपडपट्टी, तपोवन म्हाडा कॉलनी येथील 
अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ता खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे 


१० लक्ष 


THO सानेगुरुजी वसाहत अंतर्गत बीडी 
कामगार वसाहत येथील अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये 
रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे 


& लक्ष 


जयसिगपूर 
न.प. 


येथील जेन वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे, पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे, सुधारणा करणे 


१६५ लक्ष 


येथील मुस्लीम वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे, 
शादीखाना बांधणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 
सुधारणा करणे 


१६५ लक्ष 


शिरोळ 


मुस्ळीम वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे, 
शादीखाना बांधणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


१५ लक्ष 


नागपूर (पूर्व) 


नागपूर (पूर्व) 


हसनबाग मस्जीद परिसराला लागून सिमेट 
कॉक्रीटीकरण व रस्ता करणे 


२० लक्ष 


१३ 


गडचिरोली 


आरमोरी न.पं. 


कब्रस्थानला पेव्हर ब्लॉकचे रस्ता बांधकाम करणे 


१० लक्ष 


चर्चकडे जाणारा रस्ता सिमेट काँक्रीटचे बांधकाम 
करणे 


& लक्ष 


कब्रस्थानला संरक्षण भितीचे बांधकाम करणे 


५ लक्ष 


कोरची न.पं. 


श्री.हमीद खॉ.पठाण ते रफीक खॉ.पठाण यांचे 
घरापर्यंत Rae कॉक्रीटी रस्ता करणे 


५ लक्ष 


a 


भंडारा 


न.पा.पवनी 


गौतम नगर वार्ड येथीळ HAVA आवारात 
सिमेट रस्ते व गटार कव्हरसहीत बांधकाम करणे 


२० लक्ष 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


१५ । जळगांव चाळीसगाव । अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये शादीखाना बांधकाम | १५ लक्ष 
न.पा. करणे 
अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये ईदगाह बांधकाम करणे | १० लक्ष 
१६ ।बीड पाटोदा न.पं. | प्रभाग क्र.१ मधील मुस्लिम वस्तीमध्ये सिमेंट रस्ता | २० लक्ष 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
।१७ | लातूर लातूर न.पा. । sean कॉलनी येथे सिमेट रस्ता करणे १० लक्ष 
१८ । उस्मानाबाद | परंडा न.पा. । Harte मेहदवी कब्रस्तानात खुले सभागृह | १० लक्ष 
बांधणे. 
१९ | पुणे दौड न.पा. = | सेंट अंथनी चर्च परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे. । १० लक्ष 


मिरा सोसायटी परिसरात पेव्हर ब्लाक बसविणे. | ५ लक्ष 


सय्यद बाबा दर्गा परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे. | ५ लक्ष 


बिलीवर चर्च परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे व | ५ लक्ष 
संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. 


पुणे म. न. पा. | प्रभाग क्र.३५ ड मध्ये मौलाना आझाद वसाहत येथे | २५ लक्ष 
काँक्रटींकरण करणे व ड्रेनेज लाईन टाकणे 


प्रभाग क्र.3५ डमध्ये मौलाना आझाद वसाहत येथे | २५ लक्ष 
वसाहत येथे विद्युत व्यवस्था करणे 


चर्चच्या वरती BS मारणे, टेरीस वरती फरशी | १० लक्ष 
बसविणे, स्लाईडिंग विन्डो , लाईट साऊन्ड, फॅन 
अशी विविध कामे करणे. 


४२४ रास्ता पेठ पुणे ( Ethel Gardan ur. Clg.) | ५० लक्ष 
परिसरातील अल्पसंख्याक बहुल वस्त्यांमध्ये 
विविध विकास कामे. 


२० । चंद्रपूर जिवती न.पं. | अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये शादीखाना बांधकाम | २० लक्ष 
करणे 


एकूण | १० कोटी ३३ लक्ष 


(एकूण अक्षरी रुपये दहा कोटी तेहतीस लक्ष फक्त) 


मम ममल 


ढ Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D inesh M it Of Maharasht Minorities Development 
° Department, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e092 
7ff26cOf01 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A 
O Nn a Va Nn e 13504B49333B23F92B58199, Dinesh M. 
Date: 2018.10.30 15:13:29 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.८३/का.९, 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. क्षेविका -२०१८ /प्र.क्र. ८३/का.९, 
दि.३० ऑक्टोबर , २०१८. 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
क्र. क्षेविका -२०१८ /प्र.क्र. ८३/का.९, दि. ३० ऑक्टोबर , २०१८ अन्वये वितरित केलेला रु. 
(अक्षरी रु. ) एवढा निधि पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात 
आणला आहे :- 


विकासकान/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते कौ, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधि मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला 
आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 
तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / Hot नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 
संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका ज्या 
स्थित आहेत त्या जिल्हयाचे 
यांची प्रतिस्वाक्षरी 


आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, 
पालिका यांची स्वाक्षरी 


RREKK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


